महाराष्ट्र शासन 


नस्ती क्र.अविवि-२०२२/प्र.क्र.२८/का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दि. २६/०४/२०२२ 


प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK), पुसद, जि.यवतमाळ येथे ५० खाटांचे उप जिल्हा 
रुग्णालय बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


१. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.MsDP- 
93/§2/2020-MsDP-MOMA, f@.92/09/2024. 
2. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.MsDP- 
१३/७/२०२१-॥॥७)०२-॥॥0॥॥,दि.०१/०२/२०२१. 
३. सहसंचालक, आरोग्यसेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे पत्र.क्र.संआसे /कक्ष-३ /टे.६ / 
अल्पसंख्याकनिधी / २१, दि. १४/१२/२०२१. 
४. झासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अ. वि. वि. २०२० / प्र.क्र.१९ / का-७, 


दि.२२/०३/२०२१. 


ज्ञापन: 


केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (>॥॥५/९ 
गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.२८/१२/२०२० रोजी झालेल्या ३० व्या बैठकीत पुसद जि.यवतमाळ येथे 
अल्पसंख्याक समाजासाठी ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय बांधकामाच्या रु.२१०७.९७/- लाख इतक्या 
प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भाधिन क्र. (२) अन्वये कळविण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावात केंद्र : राज्य 
हिस्सा हा ६०:४० असून यामधे केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा रु.१२६४.८ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा 


रु.८४३.१९/- लाख इतका आहे. 


२. केंद्र शासनाने रुग्णालय बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ. प्रकल्पाचे नाव सल्या ese | केंद्र शासनाच्या | केंद्र | राज्य | एकूण 
क्र संख्या | चे । मान्यते नुसार | हिस्सा | हिस्सा 
प्रमाण । प्रती युनिट खर्च 

¥ पुसद, जि. यवतमाळ ये 

१०० खाटांचे उप जिल्हा | ६०:४० | २१०७.९७ | १२६४.८ | ८४३.१९ | २१०७.९७ 

रुग्णालयाचे बांधकाम करणे. 

एकूण ।__०१_ | २१०७.९७ । १२६४.८ | ८४३.१९ | २१०७.९७ 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चाधिकार सचिव 
समितीच्या मान्यतेस अनुसरुन पुसद जि. यवतमाळ येथे ५० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.२८/का.०७ 


शासन ज्ञापन :- 

संचालक, आरोग्य संचालनालय यांनी पुसद, जि.यवतमाळ येथे अल्पसंख्याकांसाठी १०० खाटांचे 
उप जिल्हा रुग्णालय बांधकामासाठी संदर्भ क्र. (3) अन्वये रू.२१०७.९७/- लाख इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत पुसद जि.यवतमाळ येथे रु.२१०७.९७/- लाख 
इतक्या किंमतीच्या रुग्णालय बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 
पुसद, जि.यवतमाळ येथे ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय बांधकाम करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ 
अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे एकूण रु.२१०७.९७/- लाख (रुपये एकवीस कोटी सात GE GAA हजार फ़क्त) 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


२. अटीव शर्ती 

१. रुग्णालय बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची 
तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 

२. रुग्णालय बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर अंदाजपत्रकास दिलेल्या 
तांत्रिक मंजूरीनुसार करण्यात यावे. 

३. रुग्णालय बांधकाम करण्यासाठी आवश्‍यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन 
निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 

४. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

५. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ जिल्हा रुग्णालय बांधकामासाठी केंद्र + राज्य हिस्सा अनुक्रमे 
६०:४० असा आहे. बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य हिऱ्यातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची 
स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) 
शासनास सादर करावा. 

६. रुग्णालय बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक 
बाबीच्या” अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱयाची तांत्रिक मंजुरी तसेच 
प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात HS नये. 

७. रुग्णालय बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व 
निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रेमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत 
छायाचित्रांसह) प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 

८. सदरचे काम नवीन नकाशाप्रमाणे करावयाचे असल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नियुक्‍त केलेल्या 
खाजगी वास्तुझास्त्रज्ञा मार्फ़त नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक 
ग्रामिण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र 
मिळविण्याची जबाबदारी नवनियुक्त वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहिल. तसेच ही 
परवानगी मागण्यासाठीचा पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांकडून या कामाचे नकाशे व वास्तुमांडणी 
आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यता नाही. 

१०. led काम मंजूर रकमेत पूर्ण होईल याची व सदर कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
आव्यकता लागणार नाही याची विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.२८/का.०७ 


११. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग सन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१,दि.१० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१२. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMIVK) अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार अशा SAAT 
फ़लक तसेच काम पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी ,अंमल बजावणी करणाऱ्या संस्थेचे नाव,प्रस्तावित 
विकास कामास मान्यता मिळालेला दिनांक,काम पूर्ण होण्याचा दिनांक आणि प्रस्तावित विकास कामाचा 
अंदाजित खर्च seated तपशील प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे निदर्शनास येईल अशा पद्धतीने 
लावावा. 

३. । केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार रुग्णालय बांधकामातंर्गत केंद्र हिऱ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई- 
१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री न विकास कार्क्रम (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (2234 ए ५४३), ३१ - सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिउड्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१, 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०४२७११०९५५४७१४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
08 MENT DEPARTMENT, 
5 


1f19736b62993d2c7e7 16a76cdcfdaa8a6a08fc2fISbid4 if 


2 
ed: 


142ec7306bf1e8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

YA S H WA N T B A RV E serialNumber=8899737770E99850C69D3C24802DB93 159DBFB48 
95232F27476708A6643A2AE7, cn=SHASHANK YASHWANT BARVE 
Date: 2022.04.27 11:11:46 +05'30" 


(शशांक य. बर्वे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 

२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 

३. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

४. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अमरावती. 
७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 

८. सह संचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई. 

९. उपसंचालक,आरोग्य सेवा मंडळ,अकोला. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.२८/का.०७ 


१०. वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, अकोट. 


११. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोट. 


१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अकोला. 
१३. निवडनस्ती का-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.२८/का.०७ 


परिशिष्ट- अ 


NAME OF WORK:- PROPOSEDNEW CONSTRUCTION OF 50 BEDED SUB DISTRICT HOSPITAL BUILDING AT 
PUSAD,DIST YAVATMAL 


ESTIMATE AS PER MAHARASHTRA STATE PWD S.S.R.PUBLISHED ON 1* October 2020 


RECAPITULATION SHEET 
Estimate Administrative 
Approval 
(A) Cost of Building Work (G+01) 125851171 126015756 
Cost of RCC Drain +RWH+Road 9711906 9711906 
135563077 135727662 
(B) 
1 Add for Compound wall at the rate of Rs.11000/RMT for 190 2092970 2092970 
RMT 
2 Add for Electrification work 11% on A 14911938 14911938 
3 Add for water supply and Sanitization work @ 2% on A 2711262 2711262 
4 Add fpr Furniture 8.50% on A 11522862 11522862 
5 Add for Fier Fighting 2% on A 2711262 2711262 
EH Add for Solar System Back up 1% 01 A 1355631 1355631 
7 Add for Medical Gas pipe line 2% on A 2711262 2711262 
Pl Add for AC work 2% on A 2711262 2711262 
faa Add for Lift and Elevators 2.5% on A 3389077 3389077 
10 Add for Landscaping works 1% on A 1355631 1355631 
(B) Total on (1-10) 45473157 45473157 
(C) Total of (A+B) 181036234 181036234 
(D) 
11 Add 12% on C for GST as per Govt. Circular 21724348 21724348 
12 Add for contingencies 2% on C (A+B) 3620740 3620740 
13 Add for Architectural consultancy fees 1.99% on C 3602621 3602621 
14 Add for GST 18% on Architects Fees 648472 648472 
(D) Total of (D) (11+12+13+14) 29596181 29596181 
TOTAL COST OF WORK (A+B+C+D) 210632415 210797000 
SAY 21,07,00000 21,08,00000 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


